मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या 
अभियानाकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पूरक-२०२३/प्र.क्र.११२/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ जानेवारी, २०२४ 
वाचा:- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.मुमअ २०२३/प्र.क्र.११४/एसडी-६, दि.३०.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

या विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व 
व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाळा 
सुंदर शाळा हे स्पर्धात्मक अभियान राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सदर शासन 
निर्णयान्वये या अभियानाच्या खर्चापोटी रु.८६.७३ कोटी रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. रु.८६.७३ कोटी या एकूण रकमेपैकी रु.६६.१० कोटी इतकी रक्कम पारितोषिकांसाठी असून उर्वरित 
रु.२०.६३ कोटी इतकी रक्‍कम अभियानाची अंमलबजावणी, प्रचार-प्रसार तसेच त्या त्या टप्प्यावर आयोजित 
करावयाचे कार्यक्रम व मान्यवरांच्या भेटी यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करून सदर रक्कम खर्च करण्यास आयुक्‍त (शिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. अर्थात सदर शासन 
निर्णयान्वये पारितोषिकाची रक्‍कम वगळता उर्वरित रकमेच्या मर्यादेत खर्चाच्या बाबीमध्ये व रकमांमध्ये 
आवर्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार देखील आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर 
अभियानाची सुरुवात दि.०१.०१.२०२४ रोजी झाली असून दि.१५.०२.२०२४ पर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार 
आहे. या अभियानासाठी पुरवणीमागणी द्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला रु.८६.७३ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन विभागास व वित्त विभागास सादर करण्यात आला असता त्या 
विभागांनी पारितोषिकाची रक्‍कम वगळता उर्वरित रु.२०.६३ कोटी इतक्या निधीपैकी रु.९.०० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा 
योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या अभियानासाठी रु.९.०० कोटी 
(अक्षरी रुपये नऊ कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये) 
लेखाशीर्ष सन २०२३-२४ वितरीत करण्यात 
पुरवणी मागणीद्वारे | येत असलेला निधी 
अर्थसंकल्पित निधी 
1१ २ ३ 
मागणी क्रमांक ई-०२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक | ८६,७३,००,००० ९,००,००,००० 


शिक्षण, १०१, शासकीय प्राथमिक शिक्षण (००) (००)(०१) राज्यात 
आदर्श शाळा विकसित करणे (कार्यक्रम) (२२०२ जे ०७२) 
५०-इतर खर्च 


एकूण ८६,७३,००,००० ९,००,००,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.११२/एसडी-६ 


8. 


सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. तर लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु : 


आयुक्त (शिक्षण) यांनी सदर रक्‍कम विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून अभियानांतर्गत घटकांच्या 


प्राथम्यक्रमानुसार आवश्‍यक बाबींसाठी खर्च करावी. 


६. 


सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा लेखाशीर्षनिहाय/उपलेखाशीर्षनिहाय 


अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ.माहिती शासनास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


७. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.०२/१४७१, दि.०३.०१.२०२४ व वित्त 


विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३/व्यय-५, दि.११.०१.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागांच्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


or 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०११९१६५५०१४४२१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Digitally signed by SHARAD SHRIPATRAO MAKNE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

S H A R A D EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=40009b0c8c256bdd08326d4d03bc30fb4de2adcc1f32bbb9e40 
2266a2b8f7a5a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S H R | Pp AT R A O M A K N E serialNumber=1B4D81 1632BD3D04BCA0618EEFO9D95DD93FF5D37934 
DF32703629ABD10E555A, cn=SHARAD SHRIPATRAO MAKNE 
Date: 2024.01.19 16:57:00 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१.मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६.मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 
८.मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९.मा.मंत्री (सर्व) यांचे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.आयुकक्‍्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
92. SIT, महानगरपालिका (सर्व) 
१३.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१४.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१५.जिल्हाधिकारी सर्व. 
१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 
१७.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे. 
१९.संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे. 
२०.अध्यक्ष, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.११२/एसडी-६ 


२१.शिक्षण संचालक (योजन), पुणे. 

२२.सहसंचालक, (प्रशासन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे. 
२३.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी. 

२४.शिक्षण सहायक संचालक(सवी. 

२५.गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती)(सवी 
२६.मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सर्व. 
२७.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व) 
२८.गटशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

२९.विस्तार अधिकारी (शिक्षण)(सर्व) 
३०.उपशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

३१.शिक्षण निरीक्षक (सवी 

३२.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सर्व) 
३३.प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका(सर्व) 
३४.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


